सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय 
(अपील शाखा), मुंबई या कार्यालयाकरीता 
संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या 
रु. ४९,५६,३१२/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संप्रिसा-२०१७/प्र.क्र.९७/का.०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जून, २०२१. 


वाचा :-१) सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय ,(अपील शाखा), मुंबई 
यांचे पत्र क्र. आ. शा./संगणक मागणी , दिनांक १६.०२.२०२१. 
२) विभागाच्या दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 
सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय , (अपील शाखा), मुंबई यांनी त्यांचे 


कार्यालयातील संगणक सामुग्रीचा काळावधी ५ वर्षापेक्षा अधिक झाल्याने व सदर संगणक 


सामुग्रीमध्ये बिघाड होत असल्याने,कार्यालयीन कामकाजाकरीता संदर्भ १ अन्वये नवीन संगणक 


सामुग्री खरेदीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास विभागाच्या प्रकल्प 


अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 


त्यानुसार सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), मुंबई या 


कार्यालयाकरीता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TAS निर्णय :- 


सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय , (अपील शाखा), मुंबई या कार्यालयाकरीता 


नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या रु. ४९,५६,३१२/- (अक्षरी रु. एकोणपन्नास लक्ष छपन्न 


हजार dial बारा फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा-२०१७/प्र.क्र.९७/का. ०७ 


2. याबाबतच्या संगणक सामुग्रीचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे:- 
अ. क्र. संगणक सामुग्री नग दर एकूण किंमत (रु. 
शे." | संगणक ५० ६३,५००/- ३१,७५,०००/- 
२. प्रिंटर्स २० ६3,६४४/- १२,७२,८८०/- 
३. स्कॅनर १६ ३१,७७७/- ५,०८,४३२/- 
४९,५६,३१२/- 
३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक०१.१२.२०१६ 


मधील तरतुदीनुसार आणि दिनांक २४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 


उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९३/२०२०/व्यय-५, दिनांक 


०८.०९.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेतांक २०२१०६३०१२५८४५३६१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कक ‘ gitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
N V DN: IN, t Of Mahi ht ‘Law and Jud. ry 
| In irsen Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20: fa52b8F5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d4714 
‘ O0fbcfb074e051. 
‘ialN bi 38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892e5d 
Jiwane fie pees 
Date: 2021.06.30 13:11:18 +05'30' 
(नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
1 


प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा-२०१७/प्र.क्र.९७/का. ०७ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 


४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


९. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, 


QU मजला, शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड Eke, मुंबई. 


१०. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), जुनी सा. बां. वि. इमारत 
पहिला मजला, फोर्ट मुंबई-३२. 


११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


